नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१९)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई४००- ०३२ 
दिनांक :- १३ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 
क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४ येथील शासन निर्णयान्वये पुन:स्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार पुसद नगरपरिषद अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
रू.१५.००कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा Arata (IFSC कोड व 
खाते क्रमांक) नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१९)/का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ / सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४) येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व acts पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 

५. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), ३१, 
सहायक अनुदान"या HANGS सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३२०२९१३३११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
CHARUSHILA Pane 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be 1 bd 1b7158b9523537dcc1d46bc807768647 
laharashtra, 


a9ed4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Mi 7 

D EVE N D RA C H A U D H A RI serialNumber=A75E4CF904B78F2AE051843EA 1 BAG 106A393C2BOCF60 
FE03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Date: 2024.03.13 20:38:14 +05'30' 


(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, 
३. मुख्य अधिकारी, पुसद नगरपरिषद, जि. यवतमाळ, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, यवतमाळ, 
५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ, 


९. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ 
१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१९)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकोर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१९)/का-१४११, दि. १३ मार्च, २०२४ 
सोबतचे परिशिष्ट 
अ.क्र. कामाच नांव रु. लाखात 

१ । न.प. पुसद अंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, पुसद ते भोजला | ३५.०० लक्ष 
फाटयाकडे जाणा-या पॉईंटवर पथदिवे बसविणे. 

२ | हॉटेल अतिथी, माहुर रोड, पुसद ते बा.ना. अभियांत्रिकी कॉलेजकडे | १२०.०० लक्ष 
जाणा-या रस्त्यावर पथदिवे बसविणे. 

3 | पुसद येथोल वसंत उद्यान, राम मंदिर कारला रोड पुसद, स्व. | ६५.०० लक्ष 
सुधाकरराव नाईक चौक, फॉर्मसी कॉलेज चौक, माहुर रोड पुसद, 
आसेगांबकर पेट्रोल पंप, पुष्पावंती पतसंस्थेसमोर, शासकौय 
विश्रामगृहाजबळ, मामा चौक, भोजला गावाकडे जाणा-या पॉईंटवर 
सोलार हायमास्ट लाईट बसविणे. 

४ | LU. पुसद अंतर्गत नदीपार जवळील कब्रस्तान अभ्यासिका chara | ९०.०० लक्ष 
बांधकाम करणे वब अभ्यासिकेकरीता अत्यावश्यक साहित्य 
पुरविणे. 

५ [ALU पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ३ मध्ये पुस नदीवरील पुलालगत | १५०.०० लक्ष 
संरक्षण भिंतीचे व रस्त्याचे बांधकाम करणे. 

६ ।न.प. पुसद अं व्यांगाकरीता दिव्यांग भवन/योगा भवन | ५०.०० लक्ष 
बांधकाम करणे. 

७ ।न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ९४ मध्ये कुटूंबे यांच्या घरापासून ते| ३०.०० लक्ष 
शेखर नांदरे यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रोड बांधकाम करणे 

८ _।न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ अंतर्गत पापीनवार ले-आऊट | १०.०० लक्ष 
मधील न.प. चे खुल्या जागेत ओपन जिमचे बांधकाम करणे. 

९ । न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ९४ अंतर्गत महाविरनगर मधील न.प. | १०.०० लक्ष 
चे खुल्या जागेत ओपन जिमचे बांधकाम करणे 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१९)/का-१४११, 


20 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ अंतर्गत मनीनगर व 


लक्ष्मीनारायण नगर मधील अंतर्गत डांबरीकरण करणे. 


७०.०० लक्ष 


११ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ अंतर्गत मनीनगर व 


लक्ष्मीनारायण नगर मधील अंतर्गत सि.सि. नाली बांधकाम करणे. 


७०.०० लक्ष 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १ मध्ये कडस्कर सर यांच्या 
घरासमोरील नगर परिषदेच्या खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम 


करणे. 


२०,०० लक्ष 


१२ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १९ मधील बंजारा कॉलनी येथिल 


योगाभवनाचे उर्वरित काम व सुशोभिकरण करणे. 


७०.०० लक्ष 


३: 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १ मध्ये एडतकर सर ते कदम सर यांचे 
घरापर्यंत तसेच अंभोरे सर यांचे घरापासून झाडे यांच्या घरापर्यंत 
आणि SRS ते सुर्यवंशी घरापर्यंत रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण 


करणे. 


७०.०० लक्ष 


ay 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १९ मधील संत सेवालाल महाराज 


चोकाचे सुशोभिकरण करणे व हायमॉस्ट लाईट बसविणे. 


१०.०० लक्ष 


१६ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १९ मधील शिवराज पार्क मधील 


हनुमान मंदिरास संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. 


१५.०० लक्ष 


१७ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. २ जोशीपूरा येथे मदन गोंडे यांच्या 


घरापासून बजरंग गोंडे यांच्या घरापर्यंत सि.सि. रोड करणे. 


५.०० लक्ष 


शट 


न.प. पुसद अंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज वार्ड येथील न.प. 


खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे. 


४०.०० लक्ष 


१९ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ५ मधील जुन्या हेमाडपंथी मंदिर 
परिसरात सभागृह बांधणे, संरक्षक भिंतीचे बांधकाम व 


सुशोभिकरण करणे. 


६०.०० लक्ष 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१९)/का-१४११, 


Ro 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र.४ मध्ये AGS खान लाईनमन यांचे 
घरापासून ते परवेज सर यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रोट रस्त्याचे 


बांधकाम करणे. 


१०.०० लक्ष 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ८ मध्ये निसार भाई यांचे घरापासून ते 
अहेमदुल्ला खान यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रोट रस्त्याचे 


बांधकाम करणे. 


१०.०० लक्ष 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ८ मध्ये फरीद खान यांचे घरापासून ते 


न.प. चे खुल्या जागेपर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 


१०.०० लक्ष 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ८ मध्ये महेबुब सर यांचे घरापासून ते 
रहीम भाई ठेकेदार पर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे, 


१०.०० लक्ष 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ९ मधील नाल्यालगत पुर संरक्षक 
भिंतीचे बांधकाम करणे. 


४०.०० लक्ष 


न.प.पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ९ मधील शेख महेमुद यांचे घरामागुन 
ते मस्जिदे इमरान मागील नाल्यावर पुर संरक्षक भिंतीचे बांधकाम 


करणे. 


४०.०० लक्ष 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ९ मधील जानी नवाब यांचे घरापासून 
ते मस्तान बाबु यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम 


करणे. 


१०.०० लक्ष 


न.प.पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ९ मधोल शकोल गोरी यांचे घरापासून 
ते जावेद भाई यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम 


करणे. 


१०.०० लक्ष 


RC 


न.प.पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र.९ मधील नाजीम भाई यांचे घरापासून 
ते सरदार सर यांचे घरापर्यंत fade काँक्रोट रस्त्याचे बांधकाम 


करणे. 


20,00 लक्ष 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र.९ मधील ब्राईट कॉम्प्युटर ते डि. पी. 
रोडपर्यंत सिमेंट काँक्रोट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 


१०.०० लक्ष 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१९)/का-१४११, 


२० 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १३ मध्ये न.प.चे खुल्या जागेत 


सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम करणे. 


४०.०० लक्ष 


२१ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ६ मध्ये न.प.चे खुल्या जागेला संरक्षक 
भिंतीचे बांधकाम करणे. 


२०,०० लक्ष 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ४ मध्ये तबक्कल शाह बाबा दर्गास 


पुर संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे. 


४०.०० लक्ष 


२२ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ मध्ये बाळले सर यांचे घरापासून 
ते मंगेश करण यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रोट रस्तयाचे बांधकाम 


करणे. 


५.०० लक्ष 


र्ड 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ९४ मध्ये बाळले सर यांचे घरापासून 


ते कुबडे सर यांच्या घरापर्यंत नाली व पेव्हर ब्लॉक करणे. 


१०.०० लक्ष 


२५ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ मध्ये अबस्थी सर यांचे घरापासून 


ते राम पद्‌ मवार यांच्या घरापर्यंत पेव्हर ब्लॉक करणे. 


१५.०० लक्ष 


२६ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ९४ मध्ये बाळले सर यांचे घरापासून 
ते कुबडे सर यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे दुतर्फा सिमेंट काँक्रोट नालीचे 


बांधकाम करणे. 


१०.०० लक्ष 


२३७ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ मध्ये अवस्थी सर यांचे घरापासून 
ते राम पदमवार यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे दुतर्फा सिमेंट काँक्रोट 


नालीचे बांधकाम करणे. 


१०.०० लक्ष 


RC 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ९ मध्ये निजामोददीन मस्जिद जबळील 


नाल्यावर संरक्षण भिंत व सिमेट काँक्रोट रस्त्याचे बांधकाम करणे. 


१०.०० लक्ष 


२९ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ मध्ये गादेवार यांचे घरापासून ते 
मंदाडे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे बांधकाम करणे व 


पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 


२०.०० लक्ष 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ४ मध्ये अखर मारोती मंदिर येथे न.प. 


चे खुल्या जागेत सभागृहाचे बांधकाम करणे. 


१५.०० लक्ष 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१९)/का-१४११, 


BR 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ४ मध्ये मनोज चिरडे यांचे घर ते 
धनंजय कस्तुरे यांचे घरापयंत रस्त्याला दुतर्फा सिमेंट काँक्रोट 


नालीचे बांधकाम करणे व पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 


२०,०० लक्ष 


डर 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ४ मध्ये नरहरी महाराज यांचे 


घरासमोरील न.प. चे खुल्या जागेत पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 


५.०० लक्ष 


8: 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ४ मध्ये अखर मारोती मंदिर पासून ते 


पुसद नदीवरील छोटया पुलापर्यंत सुरक्षेकरीता स्टिल ग्रिल बसविणे. 


१५.०० लक्ष 


2-9 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ४ मध्ये अशोक ठेगे यांचे घरापासून 
ते सुमित टनमने यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रोट नालीचे बांधकाम 


करणे. 


१०.०० लक्ष 


डप 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ४ मध्ये दत्ता आढाव यांचे घरापासून 


ते अरूण मोटे यांचे घरापर्यंत पुर संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे. 


१०.०० लक्ष 


BE 


न.प. पुसद प्रभाग क्र. २ अंतर्गत जोशीपूरा येथील महाकाली मंदिर 


समोरील खुल्या जागेत पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 


१०.०० लक्ष 


१-8) 


न.प. पुसद प्रभाग क्र. २ अंतर्गत जोशीपुरा येथे दिलीप राठोड यांचे 
घरापासून ते लाला गोंडे यांचे घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट दुतर्फा 


नालीचे बांधकाम करणे. 


५.०० लक्ष 


CC 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ स्टेट बँकच्या मागील परिसरामध्ये 


डांबरीकरण करणे. 


२०.०० लक्ष 


BS 


न.प. पुसद अंतर्गत रामनगर येथील अनिल ग्यानचंदानी यांचे 
घरापासून ते feat रोड पर्यंत सि.सि. रोड करणे. 


१०.०० लक्ष 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ Aa नगर मधील वासबी भवन 


समोरील खुल्या जागेत ओपन जिमचे बांधकाम करणे. 


१०.०० लक्ष 


५१ 


न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ११ इंद्रपस्थ नगर मधील न.प. च्या 


खुल्या जागेत ओपन जिमचे बांधकाम करणे. 


१०.०० लक्ष 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१९)/का-१४११, 


५२ | न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. ११ ज्ञानदीप अकॅडमी समोरील न.प. | १०.०० लक्ष 
च्या खुल्या जागेत ओपन जिमचे बांधकाम करणे. 

५३ | ALU. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ डुब्बेबार ले आऊट मधील गोविद | १०.०० लक्ष 
कुबडे यांच्या घरासमोरील न.प. च्या खुल्या जागेत ओपन जिमचे 
बांधकाम करणे. 

५४ | AU. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ निखोल गादेवार यांचे घरापासून | १०.०० लक्ष 
ते अंभोरे यांच्या घरापर्यंत पेव्हर ब्लॉक बसविण. 

५५ ।न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १ मध्ये मेडीकेअर च्या म १५.०० लक्ष 
गणराज नगर मधील सुनिल चव्हाण यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे 
डांबरीकरण करणे. 

५६ । न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १४ मध्ये राजेद्र चव्हाण ते कुंडूमवर | १०.०० लक्ष 
यांच्या घरापर्यंत सि.सि. नाली बाधंकाम करणे. 

५७ | न.प. पुसद अंतर्गत प्रभाग क्र. १ स्नेहनगर मधील महादेव मंदिर व| १५.०० लक्ष 
हनुमान मंदिर समोरील मंदिरासमोरील खुल्या जागेत सामाजिक 
सभागृह बांधकाम करणे. 

५८ ।न.प. पुसद अंतर्गत डा. बाबासाहेब आंबेडकर चौक परिसराचे | २०.०० लक्ष 
सौदर्यीकरण करणे. 

५९ । न.प. पुसद अंतर्गत स्वातंत्र सेनानी स्व. ब मुखरे dH] १०.०० लक्ष 
परिसराचे सौदर्यीकरण करणे. 

एकूण  १५००.०० लक्ष 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


